कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय मधील मानव विकास 
कार्यक्रम अंतर्गत इयत्ता ९वी व १०्वी च्या 
विद्यार्थीनींसाठी स्वयंपाकाचे काम करणारे मुख्य 
स्वयंपाकी आणि सहायक स्वयंपाकी यांना विशिष्ट 
दराने प्रतिमाह पारिश्रमिक/भत्ता अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र.:- माविका-२०२२/प्र.क्र.७३/का.१४१८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ जानेवारी, २०२३ 


संदर्भ - 9) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.माविमि-२०१०/प्र.क्र.८१/का.१४१८, दि.१९जुले, २०११. 
2) शालेय शिक्षण विभाग, परिपत्रक जा.क्र.समग्र/सशि/कगांबावि/काअ/२०२२-२३/२१२६, 
दि. २८ जुले, २०२२ 
३) मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र.२०२२/माविऔ/कगांबा/संस-१/१०८१, 
दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना :- 

नियोजन विभागाच्या दिनांक १९.०७.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील २३ 
जिल्ह्यांतील १२५ अतिमागास तालुक्यांत “मानव विकास कार्यक्रम” राबविण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात 
आला आहे. त्यानुसार “आरोग्य, शिक्षण व उत्पन्नवाढ” या बाबींशी निगडीत स्थानिक गरजेनुसार 
राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये “कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनेची व्याप्ती इयत्ता १० वी 
पर्यंत वाढविणे” ही योजना मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत ९ जिल्ह्यातील ३९ तालुक्यांत राबविण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. कस्तुरबा गांधी बालिका योजनेअंतर्गत मुख्य स्वयंपाकी व सहायक स्वयंपाकी 
अशी दोन पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय 
योजनेतंर्गत इयत्ता ६वी ते Cat च्या विद्यार्थीनीसाठी स्वयंपाकाचे काम करणारे मुख्य स्वयंपाकी व सहायक 
स्वयंपाकी हेच सन २०११ पासून मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत इयत्ता ९वी व १० वीच्या विद्यार्थीनींसाठी 
स्वयंपाकाचे काम करत आहेत. सदरील अतिरीक्त कामासाठी मुख्य स्वयंपाकी व सहायक स्वयंपाकी यांना 
स्वतंत्रपणे दरमहा पारिश्रमिक/मानधन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“मानव विकास कार्यक्रम” अंतर्गत “कस्तुरबा गांधी बालिका योजनेची व्याप्ती इयत्ता १० वी पर्यंत 

वाढविणे” या योजनेतील इयत्ता ९ वी व १० वीच्या विद्यार्थिनींकरीता स्वयंपाकाचे काम करणाऱ्या मुख्य स्वयंपाकी 
व सहायक स्वयंपाकी यांना प्रतिमाह अनुक्रमे रु.८०००/- व रू.७०००/- या प्रमाणे दर वर्षातील एकूण ११ 
महिन्यासाठी पारिश्रमिक/भत्ता लागू करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
2 सदर आदेश सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून लागू राहतील. तसेच यासाठी येणारा खर्च हा 
“मागणी क्रमांक ओ-१,२०५३ जिल्हा प्रशासन, ०९३, जिल्हा आस्थापना,पंचवार्षिक योजना अतर्गत (०४) (०१) 
मानव विकास निर्देशांक वृद्धी करणे (20439239) दत्तमत”या लेखाशीर्षाअंतर्गत “३१-सहायक अनुदान- 
वेतनेतर” या लेखाशीर्षाखाली त्या-त्या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०२२/प्र.क्र.9३/का.१४१८ 


३. नियोजनविभागाचा हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाचा अनौ. संदर्भ क्र. ४३७/ 
२०२२/व्यय-८, दि. २.१२.२०२२ अन्वये तसेच शासन मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेताक २०२३०११३११३७४८६३१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VANITA NARAYAN &: — 
JADHAV kz ae 
(वनिता ना. जाधव) 
कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
४) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र-१/२ 
५) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
६) SIG AM विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद 
७) विभागीय आयुक्त (संबंधित) 
८) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा मानव विकास समिती (संबंधित जिल्हे) 
९) जिल्हा नियोजन अधिकारी/सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा मानव विकास समिती 
(संबंधित जिल्हे) 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालये (संबंधित जिल्हे) 
११) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


